अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची- 
(दिनांक १/०१/२०१२ ते दिनांक ३१/१२/२०१२) 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-१२१९/प्र.क्र.६१/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ जुले, २०१९ 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक-एसआरव्ही-२०११/ 
प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१/१०/२०११. 
२) नियोजन विभागाचे परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू-१११८/प्र.क्र.९५/का.१४२७, 
दिनांक ६/०७/ २०१९. 


झासन परिपत्रक- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 


(राजपत्रित) संवर्गाची दिनांक १/१/२०११ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची दिनांक ०६ जुले, २०१९ 


रोजीच्या संदर्भ क्र. २ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सामान्य प्रशासन 


विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेता, संशोधन अधिकारी/ 


सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गाची दिनांक १/१/२०१२ ते दिनांक ३१/१२/२०१२ 


या कालावधीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत 


आहे. 


२. अर्थव सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-“ब” 


(राजपत्रित) संवर्गाची सदरील तात्पुरती ज्येष्ठतासूची पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे:- 


१) सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या अधिन राहून 


प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२) ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा 


शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दिनांक २१ जून, 


१९८२ नुसार फक्त संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-“ब” (राजपत्रित) या 


संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी ग्राह्म धरण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१२१९/प्र.क्र.६१/का.१४२७ 


३) सदर ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायाळय याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ वर दिलेल्या 


निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ 


वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथे 


दाखल करण्यात आलेल्या मुळ अर्ज क्रमांक ६९४/२०१८ वरील अंतिम निकालाच्या अधिन राहून 


प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 


सदर परिपत्रक व सोबतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास 


आणावी व तसे कळविल्याबाबत संबंधित अधिकार्‍यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. 


तसेच सदर ज्येष्ठतासूचीसंदर्भातील आक्षेप/त्रुटी याबाबत संबंधितांनी तात्काळ निवेदन सादर 


करावे. त्याप्रमाणे प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिळेख्यांवरुन 


तपासून सविस्तर अभिप्रायांसह निवेदने शासनास यथाशीघ्र (पंधरा दिवसात) पाठवावीत. याबाबत 


आक्षेप/ माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणताही आक्षेप नसल्याचे गृहित धरुन 


अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येईल. 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७०८१६०२०६६११६ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vanita Naray Vv 
DN: c=IN, o=Governmeni harashtra, ou=Planning 


व 
Va nita N ALAVA|N) eevetment rstatcoden2o0032 st htra, 
2.5.4.20=2f0e1 884948542877a779b797fc357f1¢34d84fe1 


13f9bdc30c060e043 1223f, 


J a d h a V 0५4५१1 प कोयता रक वक रश र मर 7 
(वनिता ना. जाधव) 
सोबत:- परिशिष्ट- अ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहु ज्येष्ठतासूचीचे परिपत्रक व यादी 
संचाळनालयाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात यावी. 
) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक १.१.२०१२ ते ३१.१२.२०१२ रोजीची 
(Provisional) तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिका-याचे नांव | प्रवर्ग जन्म दिनांक संवर्गातील सेवेच्या | नियुक्तीचा | संवर्गातील सेवा निवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक नियुक्तीचा दिनांक | मार्ग | ज्येष्ठता दिनांक दिनांक 
/ ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 
[tare Q 3 28 षु ६ | 6 | c ९ 1१० 
खंड दिनांक १/१/२०१२ ते ३१/१२/२०१२ 
४!) ५०८ _  श्री.शा.सं.सोनवाणे अज । ०१-०७-१९६८ ०१-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३०-०६-२०२६ 
२ ५०९ | श्री.अ.म.नंदनवार विमाप्र | २९-०९-१९६७ ०५-१०-२०१५ प २९-०२-२०१२ ३०-०९-२०२५ 
३ ५१० _  श्री.म.शं.गेडाम अज | ०४-०५-१९७१ ११-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३१-०५-२०२९ 
४ 499 श्री.एस.एस.पारवेकर ०४-०४-१९७० २८-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३०-०४-२०२८ 
षु ५१२ | श्री.दि.शि.पवार ०१-०६-१९७१ ०४-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३१-०५-२०२९ 
६ ५१३  श्री.एन.एम.प्रभुदेसाई १०-०८-१९७१ ०१-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३१-०८-२०२९ 
७ ५१४ | श्री.र.तु.कांबळे अजा | २६-०१-१९६९ ०९-०७-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३१-०१-२०२७ 
५१५ | श्री.ज्ञाबा.खडतकर विजा । २५-०९-१९७० २८-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३०-०९-२०२८ 
अ 
९ ५१६ | STS are अजा २४-०४-१९७० ०१-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३०-०४-२०२८ 
१० | ५१७ । श्री.एस.व्ही.बनसोडे अजा । ०२-०७-१९६९ २१-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३१-०७-२०२७ 
fae ५१८ श्री.म.स.खोलगाडगे ०७-०५-१९६५ ०६-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३१-०५-२०२३ 
१२ | ५१९ | stale pad ०४-०७-१९५९ २५-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३१-०७-२०१७ 
१३ | ५२० | श्री.एस.आर.तरकसबंद ०१-०४-१९५७ १०-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३१-०३-२०१५ 
१४ । ५२१ | श्री.वि.गो.सोमण ०१-०६-१९५९ ०६-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३१-०५-२०१७ 
१ ५२२  श्री.ल.बा.जाधव ०१-०७-१९५६ २८-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३०-०६-२०१४ 
१६ ५२३ ।श्री.उ.ना.ठाकूर १५-०३-१९६० ०१-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३१-०३-२०१८ 
१७ | 42s श्री.वि.ग.पाटील ०७-०३-१९५७ ०१-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३१-०३-२०१५ 
१८ | ५२५ | श्री.रा.भा.घोरपडे २२-०८-१९६० २६-०६-२०१३ प २९-०२-२०१२ ३१-०८-२०१८ 
१९ । ५२६ | श्री.ग.कृ.भैसे १६-१२-१९५६ ०६-०७-२०१३ प ०१-०३-२०१२ ३१-१२-२०१४ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिका-याचे नांव | प्रवर्ग | जन्म दिनांक | संवर्गातील सेवेच्या | नियुक्तीचा | संवर्गातील सेवा निवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक नियुक्तीचा दिनांक | मार्ग | ज्येष्ठता दिनांक दिनांक 
/ ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 
७ २ 3 | 8 | षु ६ 1 | c ९ pF 
२० | ५२७  श्री.वि.रा.भोगे ०१-०७-१९५५ ०१-०६-२०१३ प २०-०३-२०१२ ३०-०६-२०१३ 
२१ | ५२८ ' श्री.चं.वि.पाठक २८-०९-१९५९ २७-०६-२०१३ प ०१-०५-२०१२ ३०-०९-२०१७ 
२२ 428 श्री.र.सि.गदिगुडे १९-०५-१९५९ २४-०६-२०१३ प ०१-०६-२०१२ ३१-०५-२०१७ 
२३ | 430  श्री.म.भि.पवार ३०-०३-१९५७ १२-०७-२०१३ प ०१-०६-२०१२ ३१-०३-२०१५ 
२४ | ५३१ | श्री.सु.वि.आंधळे HTS | ०१-०६-१९५९ 29-0§-2093 प ०१-०७-२०१२ ३१-०५-२०१७ 
२५ | ५३२ | श्रीमती कं.प.तळेकर २०-०६-१९५५ ०१-०६-२०१३ प ०१-०९-२०१२ ३०-०६-२०१३ 
२६ | 433 श्री.ला.क.पाटील ०१-०६-१९५९ १५-०६-२०१३ प ०३-०९-२०१२ ३१-०५-२०१७ 
२७ | ५३४  श्री.नि.त्रि.ठाकरे ११-११-१९५६ १०-०६-२०१३ प ०१-१०-२०१२ ३०-११-२०१४ 
२८ | ५३५  श्री.अ.ना.पाटील २२-११-१९५५ १८-०६-२०१३ प ०१-१०-२०१२ ३०-११-२०१३ 
२९ ५३६ श्रीमती वि.अ.अडके ०५-०५-१९५८ २७-०६-२०१३ प ०१-११-२०१२ ३१-०५-२०१६ 
३० | 430 श्री.कै.स.गजभिये अजा । २१-०५-१९५७ ०३-०६-२०१३ प ०१-११-२०१२ ३१-०५-२०१५ 
३१ | ५३८ | श्री.बा.भो.चव्हाण विजा | ०१-०९-१९६० ०१-०२-२०१४ प १७-११-२०१२ ३१-०८-२०१८ 
अ 
३२ | ५३९ | श्री.हि.दि.जाधव विजा | ०१-०६-१९५९ १९-०६-२०१३ प ०१-१२-२०१२ ३१-०५-२०१७ 
अ 


4 ना- नामनिर्देशान 


4 प- पदोन्नती 


